मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, 
पुणे हे कार्यालय व त्या अंतर्गत दोन विभागीय 
कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक पुणे व राज्यस्तरीय 
तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (SLTAC-l) या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ 
पदांना, दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.३१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - 98.03.2023 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.१४/जवि, दि.१३.०९.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र.मुअ (स्था)/ 
जविप्रवगुनि/आस्थापना -३/धा.क्र.११(३३७)/१६७/सन 2023, दि.३१.०१.२०२३ 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ,पुणे यांचे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत दोन विभागीय 
कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक कार्यालय, पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (811/0-॥) या 
कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ पदांना (तपज्ञीलळ सोबतच्या विवरणपत्रात दिळेला आहे). 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र.आय-५, ४८०१-वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०१ 
जलविद्युत निर्मीती ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१) (१२) अधिक्षक अभियंता, कोयना संकल्प चित्र 
मंडळ,पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ २४१२) "या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३१५११५८३२७८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by AMRUTA AJIT ॥५॥॥॥०॥- 


AMRUTA AJIT BN EA AEN GN 
INAMDAR OU = WATER RESOURCES DEPARTENT 
(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१ .महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, १/२, मुंबई/ नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 

३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प,पुणे 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (५ प्रती) 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. ज.वि. संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय HATA २०२३/प्र.क्र.३१/ज.वि. दि. १४.०३.२०२३ चे 


विवरणपत्र 
(दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ) 
अ.क्र पदनाम | संख्या | 


क्षक अभियंता/ उप अभियंता 


> 
९२ 


कार्यकारी अभियंता 


२ प अभियंता / सहाय्यक अभियंता 


य्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता 


शय्या 
| 
| 
| 
“ 
a 
a 


प अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 
पहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ /शाखा अभियंता 


आरेखक 
अनुरेखक 


भांडारपाल 


wo 
S| x] wl 


g 
. 
= 
i) 
> 
ब्वा 
___ 'ॅकामिकपथक पुणे, 
| 
eT 
| 
a 
A 3 
_____ 
_____| 


गोषवारा 


मंडळ/विभागाचे नाव यत अस्थाय 
अस्थापनेवरील पदे 


कार्यकारी अभियंता, कोयना संकर्ल्पाचत्र विभाग क्र.३, पुण 


TERIA तांत्रिक सल्लागार समितो-२ (SLTAC-ID) 


एकूण प॒ 


AMRUTA AJIT OR an ANRUTAAITT INAMDARL Oc N Sia 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


| N A M DA R bss vil OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.03.15 12:03:25 +05'30" 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


